आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत 
सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात 


पेसा क्षेत्रातील 
ग्रामपंचायतींकरीता अबंध निधीचे 
वितरण. 
(लेखाशिर्ष-२५०१२९७१) 
महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२०/ प्र.क्र.८/ का.०६ 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : २८ ऑक्टोबर, २०२०. 


वाचा - 


) 

) शासन निर्णय, आ.वि.वि, क्र.टिएसपी-२०१७/ प्र.क्र.२१९/ का-०६, दि.२५.१०.२०१८. 
३) शासन निर्णय, आ.वि.वि, क्र.पेसाअ-२०१९/ प्र.क्र.८८/ का-१७, दि.१९.०६.२०१९. 
) 

) 


शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र.अर्थसं-२०२० /प्र.क्र.६४/अर्थ-३, दि. १६.०४.२०२०. 
वि. वि, शासन निर्णय क्र.अर्थसं-२०२० /प्र.क्र.६५ / अर्थ-३, दि.०४.०५.२०२०. 

६) ग्रामविकास विभागाची नस्ती क्र.पेसाअ-२०१९/प्र.क्र.७४/पं.रा.-२. 
प्रस्तावना:- 

आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत ५ टक्के निधी पेसाक्षेत्रातील ग्रामपंचायतींना अबंध निधी 
म्हणून उपलब्ध करून देण्यात येतो. याकरीता सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात आदिवासी घटक 
कार्यक्रमांतर्गत रू.२६७.८९ कोटी इतकी तरतूद अर्थसंकल्पित करण्यात आली आहे. संदर्भाधीन 
क्रमांक ३ येथील शासन निर्णयान्वये सदर योजना ग्राम विकास विभागाकडे वर्ग करण्यात आली 
आहे. या अनुषंगाने ग्राम विकास विभागाच्या संदर्भाधीन क्र.६ येथील प्रस्तावास अनुसरून या 
योजनेकरीता निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय:- 

आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत मागणी क्र.टी-५ या खाली मुख्य लेखाशीर्ष २५०१-ग्राम 
विकासासाठी विशेष कार्यक्रम यामधील “पेसा क्षेत्रातील ग्रामपंचायतींना ५ टक्‍के अबंध निधी “या 
योजनेकरीता सन २०२०-२१ साठी अर्थसंकल्पित तरतूदीतून वित्त विभागाने दिलेल्या सहमतीस 
अनुसरुन २५ Cah मर्यादेत खालीलप्रमाणे निधी वितरीत व खर्च करण्यास मान्यता देण्यात येत 


आहे. 


(रू.लाखात) 
अ.क्र योजनेचे नांव व लेखाशीर्ष सन २०२०-२१ची । सदर झासन निर्णयान्वये 
अर्थसंकल्पित तरतूद | वितरीत करण्यात येत 
असलेली तरतूद 
१ अनुसूचित क्षेत्रातील ग्रामपंचायतींना जनजाती २६७८८.५९ ६६९७.१४७५० 
उपयोजना निधीच्या ५ टक्के निधी -( 2409 २९७१) 
३१- सहायक अनुदाने ( वेतनेत्तर), 


शासन निर्णय, आ.वि.वि, क्र.पेसा-२०१५/ प्र.क्र.१९/ का-१७, दि.२१.०४.२०१५ व दि.२०.०२.२०१६. 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२० /प्र.क्र.८ /कार्यासन.६ 


२. उपरोक्त प्रमाणे रु.६६,९७,१४,७५०/- (अक्षरी रु. सहासष्ट कोटी सत्यान्नरव लाख चौदा 
हजार सातशे पन्नास) निधी प्रशासकिय विभाग प्रमुख म्हणून प्रधान सचिव, ग्राम विकास विभाग यांना 
अर्थसंकल्पिय निधी वितरण प्रणालीवर वितरीत करण्यात येत आहे. प्रकरणी विभागप्रमुख / नियंत्रण 
अधिकारी यांनी सदर तरतुद खर्च करताना महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियमपूस्तिका, वित्तीय अधिकार 
नियमपुस्तिका यामधील वित्तीय नियम तसेच वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन दि.१६.०४.२०२० च्या 
शासन परिपत्रकातील दिलेल्या Mead काटेकोरपणे पालन करावे. 


३. नियंत्रक अधिकारी व विभाग प्रमुख यांनी आदिवासी उपयोजना क्षेत्रातील ग्रामपंचायतींना 
सदर निधी तात्काळ वितरीत करण्याबाबत दक्षता घ्यावी. 


४. आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत उपलब्ध करुन दिलेली तरतुद संदर्भाधीन क्र.१ येथील 
शासन निर्णयान्वये दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनांस अनुसरून विनियोगात आणण्याबाबत सर्व 
संबंधितांना सूचित करण्यात यावे. 


५. सदर उपलब्ध करुन दिलेल्या तरतूदीतून नियंत्रक अधिकारी यांनी झालेल्या खर्चाचा 
अहवाल, लेखाशिर्षनिहाय/ उपलेखाशिर्षनिहाय साध्य झालेले भौतिक उदिष्टाबाबतची माहिती, 
निधी उपयोगिता प्रमाणपत्र इ. माहिती आदिवासी विकास विभागास प्रत्येक महिन्याच्या १० 
तारखेपर्यंत पाठवावी. 


६. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.४९१/ व्यय-१४,दि.१.१०.२०२० 
अन्वये दिलेल्या सहमतीनुसार आणि वाचा येथील क्रमांक ४ व ५ अन्वये विभागास प्रदान केलेल्या 
अधिकारात निर्गमित करण्यात येत आहे. 


७. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२०१०२८१३०१५१८२२४ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


1 Digitally signed by Ravindra Digambarro Aute 
R ठे V | n d fa Dhaai, क की Of hae, 
ou=Tribal Development Department, 
bs postalCode=400032, st=Maharashtra, 
D | g a mM b a rro 2.5.4.20=f05a691 3f9dee1 f453c9a1c5a89d8c48 
97737ba8e4acOedf3f2c6e69e25f4108, 
A cn=Ravindra Digambarro Aute 
U t e Date: 2020.10.28 16:53:02 +05'30' 
(रविंद्र दि. औटे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


१) मा. राज्यपाल महोदय, यांचे प्रधान सचिव, राजभवन मुंबई. 
२) मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय मुंबई 
३) मा.मंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२० /प्र.क्र.८ /कार्यासन.६ 


मा.राज्यमंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव. 
अपर मुख्य सचिव, ग्राम विकास विभाग,मंत्रालय,मुंबई 
६) आयुक्‍त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक. 


8) 
) 
) 
७) अपर आयुक्त, आदिवासी विकास, ठाणे/ नाशिक/ नागपूर/ अमरावती. 
) 
) 


८) प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प (सवी. 
सर्व जिल्हाधिकारी, 


me) 


१० ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ५ वा माळा, विधानभवन, मुंबई. 

११)महालेखापाल (लेखापरिक्षा)/(लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर. 
१२)अधिदान व लेखधिकारी,मुंबई. 
) 
) 


93) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

१४) वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

१५) अवर सचिव (का-१७), आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१६) निवड नस्ती (का.६), आदिवासी विकास विभाग. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


